गुन्हा प्रकटीकरण Ba, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
गु.र.क्र.४५/२०१५ (करण दवे अपहरण प्रकरण) 
मधून उद्भवणा-या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्रीमती विद्या कासले यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२१८/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ मार्च, २०१६ 


संदर्भ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१५/ए.एस.९०/डी-१४, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०१६ 


शासन निर्णय: 

गुन्हा प्रकटीकरण शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, गु.र.क्र.४५/२०१५(करण दवे अपहरण 
प्रकरण) मधून उद्भवणा-या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड.श्रीमती विद्या कासले यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ११ 
जानेवारी,२०१६ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती विद्या कासले यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी 
रू.१०,०००/-(रु.दहा हजार फक्त) अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती विद्या कासले यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. 49) यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६८/१६/व्यय-७, दिनांक २९.०१.२०१६ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.२१८/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१११५२२४०९८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A ru n Vi S h n u pa nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 

J (095 h i st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2016.03.11 15:25:32 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे, पोळीस आयुक्त कार्यालय, बृहन्मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),महाराष्ट्रराज्य, मुंबई . 
3. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अँड.श्रीमती विद्या कासले,२५/२६, GF Ashe, काँग्रेस हाऊस, व्ही.पी.रोड, 
मुंबई-४०० ००४. 
६. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई 
८. निवड नस्ती (पोळल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


